शैक्षणिक वर्ष 2099-2020 पासून वास्तुशास्त्र व 
औषधनिर्माणशास्त्र महाविद्यालयात B.Voc. पदवी 
अभ्यासक्रम सुरु करण्यास अखिल भारतीय तंत्र 
शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या 
मान्यतेच्या अनुषंगाने शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१६५/तांशि-४ 
मंत्रालय विस्तार भवन, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २४ जून, २०२१ 
वाचा : १) अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र HF .No.9- 
&/D-NSQF/2044/IIl, दिनांक १७ मे, २०१८ 
2) संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक २/एनजीसी/मान्यता/२०१९/ 
५८९, दिनांक ३ जून,२०१९ 
3) शासन निर्णय क्र.टीईएम-२०१७/प्र.क्र.१६५ दि. २५ जून, २०१९ 
४ संचालक, तंत्र शिक्षण यांचे पत्र क्रमांक २/एनजीसी/मान्यता/२०१९/ 
८७६, दिनांक १० जुले,२०१९ 
प्रस्तावना :- 
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी १४ विद्यमान संस्थामध्ये एनएसक्युफ 
अंतर्गत बी.व्होकेशनळल हा पदवी अभ्यासक्रम सुरु करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यापैकी ११ संस्थांच्या 
अभ्यासक्रमांना वर नमूद दि. २५ जून, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये शासनाची मान्यता देण्यात आली 
आहे. अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिलेल्या उर्वरित ३ व पूर्वीच्या १ 
संस्थांच्या ४ अभ्यासक्रमांना शासन मान्यता देण्याबाबत संचालकांनी वर नमूद दि. १० जुले, २०१९ 
पत्राव्दारे शासनास प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यास अनुसरुन झासन निर्णय निर्गमित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत 
जोडलेल्या Annexure मध्ये नमूद केल्यानुसार ४ संस्थांना त्यांच्या नावासमोर दर्शविल्यानुसार 
बी.व्होकेशनळ हा अभ्यासक्रम शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० पासून सुरु करण्यास खालील अटी व area 
अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे :- 
१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 
२) कम्युनिटी कॉलेज योजनेंतर्गत अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांनी 
B.Voc. ( NSQF Level Vil) पदवी अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी तयार केलेले विशेष 
नियम, अटी व arta पालन करणे संबंधित संस्थेस व स्कील नॉलेज प्रोव्हायडर यांना 
बंधनकारक राहील. 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१९/प्र.क्र.१६५/तांशि-४ 


३) सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ 
अधिनियम,२०१६ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे आवश्‍यक 
राहील. 

४) सदर अभ्यासक्रमाचे प्रवेश हे अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद ,नवी दिल्ली यांनी त्यांच्या अप्रुंव्हल 
प्रोसेस हॅण्डबुक २०१९-२०२० मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संस्थास्तरावर करावेत. 

५) सदर अभ्यासक्रमाच्या मुदतवाढीस अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली यांची मान्यता 
घेण्याची कार्यवाही संस्थेने नियमाप्रमाणे करावी. 

६) सदर अभ्यासक्रम कम्युनिटी कॉलेज योजनेंतर्गत राबविण्यात येत असल्याने व विद्यार्थ्याचे waar 
संस्थास्तरावर होत असल्याने सदर अभ्यासक्रमास Waar घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना राजर्षी छत्रपती शाहू 
महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना व डॉ.पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता योजनेचा 
लाभ अनुज्ञेय असणार नाही. 

२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०६२४१११८४५३४०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sanjay Audumbar Ye cls tle ate cree 


= HIGHER AND TECHNICAL EDUCATION DEPARTMENT 


Dharu rkar Date: 2021.06.24 17:18:54 +05'30' 
(संजय औ.धारुरकर) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Sanjay Audumbar Dharurkar 
DN: Cc Ss 


संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 

कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणेरे, जि.रायगड 
संचालक, महाविद्यालय व विद्यापीठ विकास मंडळ, मुंबई विद्यापीठ, फोर्ट, मुंबई 
सहसंचालक, तंत्र शिक्षण विभागीय कार्यालये (संचालक, तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत) 
संबंधित संस्था (तंत्र शिक्षण संचाळनालय यांचेमार्फत) 

सचिव, विद्यापीठ अनुदान आयोग, बहादूर जफरडाहा मार्ग, नवी दिल्ली . 

अतिरिक्‍त सचिव (तांत्रिक), भारत सरकार, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, ७ वा 
मजला, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नवी दिल्ली - ११० ००१. 

९) प्रबंधक, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली 

१०) निवड नस्ती/तांशि-४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


ANNEXURE 


Higher & Technical Education Department No.TEM-2019/C.R.165/TE-4, Dated 24th June, 2021 
List of B.Voc courses (Approved by AICTE A.Y.2019-20 


be Current : . 
ies Intitute Institute 
Application Permanent ID 
code Name 
No. |Number 


GRAMIN 
COLLEGE OF 
ENGINERRING 


1-4259503517 | 1-3354212561 2573 
1-4262089481 1-817913391 3027 
1-4259297340 | 1-2879525401 3485 


1-2879997531 3487 


PREMLILA 
VITHALDAS 
POLYTECHNIC 


ST. WILFREDS 
INSTITUTE OF 
PHARMACY 


IDEAL 
INSTITUTE OF 
PHARMACY 


1-4259316968 


Institute Address 


GRAMIN COLLEGE 
OF 
ENGINERRING, 
VISHNUPURI 


NANDED 
SNDT WOMEN'S 


UNIVERSITY 

VITHALADAS 
VIDYA VIHAR, 
JUHU ROAD, 


SANTACRZ 
92 A/1, OLD 


BOMBAY PUNA 
HIGHWAY, NEAR 
SHEDUNG TOLL 
PLAZA, OPP. 
AAYUSH RESORT 


PLOT NO.40, 
PIMPLAJ ROAD, 
VILLAGE- 


jon 


NANDED 


MUMBAI 
SUBURBAN 


RAIGAD 


THANE 


Institution 
Type 


UNAIDED - 
PRIVATE 


UNIVERSITY 
MANAGED 
GOVT 


UNAIDED - 
PRIVATE 


UNAIDED - 
PRIVATE 


Program 


ARCHITECTURE 


ARCHITECTURE 


PHARMACY 


PHARMACY 


Level 


BACHELOR 
OF 
VOCATION 
(B.Voc) 


BACHELOR 
OF 
VOCATION 
(B.Voc) 


BACHELOR 
OF 
VOCATION 
(B.Voc) 


BACHELOR 
OF 
VOCATION 


Name of 
course 


INTERIOR 
DESIGN 


INTERIOR 
DESIGN 


MEDICAL 
IMAGING 
TECHNOLOGY 


MEDICAL 
IMAGING 
TECHNOLOGY 


1 


Intake Intake 
Approved | Approved |Column 
for 2018- | for 2019- 

19 20 


